न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल तपासी यंत्रणा अथवा 
अभियोक्त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या विरुध्द 
Ter असल्यास, संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यासाठी व त्याबाबतच्या शिफारशी करण्यासाठी 
गठीत समितीच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. डीपीपी-२०१५/प्र.क्र. ५१/पोल-१० 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०००३२२, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- शासन परिपत्रक, गृह विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.५११/पोल-१०, 
दिनांक १७ ऑक्टोंबर, २०१५ 


प्रस्तावना:- 

गुजरात राज्य विरुध्द किशन भाई या न्यायालयीन प्रकरणाच्या (फौजदार अपील 
क्र.१४८५/२००८) संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०७.०१.२०१४ च्या आदेझान्वये सर्व 
राज्यांतील गृह मंत्रालयांना कसुरदार तपासी अधिकारी व अभियोक्तांच्या न्यायालयीन खटल्यातील 
कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी परिणामकारक धोरण अंमलात आणण्यासंदर्भात मार्गदर्शनपर सूचना 
केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन विभागाने संदर्भाधीन १७.१०.२०१५ च्या परिपत्रकांन्वये ज्या 
गुन्हयामध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, त्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी 
करून सदर खटल्याचा निकाल झासनाच्या विरूध्द जाण्यामागीलळ कारणे काय आहेत, याची 
तपासणी करणे व सदर न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल तपास यंत्रणा अथवा अभियोत्यांच्या 
हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या विरूध्द गेळा असल्यास, संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी 
व त्याबाबतच्या शिफारसी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली तर WSR आयुक्तालय स्तरावर पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समितीची स्थापना केलेली आहे. संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, दिनांक १७.१०.२०१५ ची अधिक 
परिणामकारक व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन राज्यातील जनसामान्यांना न्याय देऊन 
दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच तपासी अधिकारी व अभियोक्त्यांवरील उत्तरदायित्व निश्चित 
होण्यासाठी सदर परिपत्रकाच्या संदर्भात अधिकच्या सूचना देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 


गुजरात राज्य विरुध्द fhe भाई या न्यायालयीन प्रकरणाच्या (फौजदार अपील 
क्र.१४८५/२००८) संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०७.०१.२०१४ च्या आदेझान्वये दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार संदर्भाधीन शासन परिपत्रकांन्वये न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाळ तपास 
अधिकारी अथवा अभियोक्त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाच्या विरूध्द गेळा असल्यास, संबंधितावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी व त्याबाबतच्या शिफारसी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर अतिरिक्‍त 
जिल्हा पोळीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाळी तर पोलीस आयुक्तालय स्तरावर पोलीस उपायुक्‍त 
(गुन्हे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केलेली आहे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र. ५१/पोळ-१० 


2. या परिपत्रकाची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने शासन 
खालील प्रमाणे सविस्तर सूचना देण्यात येत आहे. 

१. संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समिती व 
पोलीस आयुक्तालय स्तरावरील समितीची कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यातून 
एकदा बैठक घेण्यात यावी व नियमित बैठक घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी समिती 
प्रमुख यांची राहील. 

२. उक्त समितीने त्यांच्या दर तिमाही बैठकीचा अहवाल सदरच्या परिपत्रकासोबत 
जोडलेल्या विहित नमून्यात तयार करुन तो सबंधित पोलीस घटक प्रमुख यांना 
सादर करावा. 

३. सदर समितीपुढे अशी अपेक्षित सर्व प्रकरणे सादर होत आहेत, त्यावर समितीकडून 
कार्यवाही होत आहे व समितीच्या अहवालानुसार / शिफारशीनुसार कसुरदार तपासी 
अधिकारी व अभियोक्ते यांच्याविरुध्द करावयाच्या कारवाई बाबत पुढील कारवाई 
होत आहे, याबाबतचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी सबंधित पोळीस घटक प्रमुख 
व संचालक, अभियोग संचालनालय यांची राहील. 

४. पोलीस घटक प्रमुख यांनी समितीकडून प्राप्त झालेला त्रैमासिक अहवाळ आपल्या 
अभिप्रायासह व प्रकरणनिहाय केलेल्या कार्यवाहीसह पोळीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना दर तिमाहीस सादर करावा. 

५. जिल्हास्तरीय समिती व पोलीस आयुक्तालय स्तरावरील समितीने सादर केलेला 
अहवालाचा एकत्रित वार्षिक गोषवारा विश्लेषणासह पोलीस महासंचालक व 
संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी संयुक्तपणे शासनास संबंधित कॅलेडर 
वर्षाच्या समाप्तीनंतर जानेवारी महिन्याच्या अखेर पर्यंत शासनास सादर करावा. 


शभ उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पाळन करुन प्रभावी व परिणामकारक 
अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व संबंधित पोळीस घटक प्रमुखांना पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी तर सर्व सबंधित सरकारी अभियोक्ता यांना संचालक, अभियोग 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी द्यावेत. उक्त सुचनांचे यथोचित पालन न झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


8. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१९०२२६१७३३३१६९२९ 
असा आहे. हा आदेश डिटीजल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Ki S h 0 [| S h ya m ra 0 aoe He 0 olor Department, 


st=Maharashtra, 
dfc6b4d6b65b7d93aa1a1 dbcf0ec79c7c2143850ff6e8fdcb4 


sel 945 24ab889e2fa9e6bfeSe 1e5842688 1 bc36b968ffd0f45ce2d4bd3F 
halerao a 
Date: 2019.02.26 18:10:16 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा .मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


९ 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग ,मंत्रालय मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा),गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य.मुंबई 

. प्रधान सचिव व विधी परामर्श, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, विशेष, गृह विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व पोलीस आयुक्‍त 


१०.सर्व अपर पोलीस महासंचालक 

११.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र 

१२.सर्व पोलीस अधीक्षक 

१३.संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४.मा. राज्यमंत्री (Tease), यांचे खाजगी सचिव 
१५.मा.राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव 

१६.सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र. ५१/पोळ-१० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र. ५१/पोळ-१० 


(शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र. डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.५१/पोल-१०, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतचे प्रपत्र) 


आयुक्तालय / पोलीस अधिक्षक कार्यालय :- 


समितीच्या बैठकीचा दिनांक:- 
अ.क्र. | प्रकरण क्रमांक/ | प्रकरणाचे दोषारोप न्यायनिर्णयाचा | न्यायनिर्णया- 
स्वरुप (गुन्हा  मा.न्यायालयात | दिनांक नुसार खटला 
मा. न्यायालयाचे नोंद 
ठिकाण नोंद क्रमांक, | सादर केल्याचा निर्दोष 
कलम इ. चा | दिनांक होण्याची 
तपशिल) कारणे 
pel 2. ३. aa ५. ६. 
खटला निर्दोष होण्यामागे जबाबदार असल्यास त्यांची | SRT 
तपासी अधिकारी अथवा | ata, त्यांच्याविरुध्द 
सरकारी अभियोक्ता हे | केलेली/ प्रस्तावित केलेली 
जबाबदार आहेत अगर कार्यवाही 
कसे, 
॥ आ. | ८. ९. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


